महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
आदेशा क्रमांक : एमव्हीडी-०६२३/प्र.क्र.१७५/परि-३ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ: गृह विभाग, शासन आदेशा क्रमांक:एमव्हीडी-०४२३/प्र.क्र.१३३/परि-३, 
दिनांक २४.०५.२०२३. 


आदेठा 


श्री. संकेत भारत गायकवाड, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर(ग्रामीण) येथून उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, हिंगोली येथे 
करण्यात आली होती. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. संकेत भारत गायकवाड, मोटार वाहन निरीक्षक यांना यापूर्वी संदर्भाधिन 
शासन आदेझान्वये देण्यात आलेल्या उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, हिंगोली या पदस्थापनेत अंशत: 
बदल करुन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड येथे अकार्यकारी स्वरुपाची कामे असलेल्या 
पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


३. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०३१७४९२८०६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
JAYS E N JAYP RA KAS H SENG राती MAHARASHTRA, ou=HOME 


2.5.4.20=facl1868a3a3bc62404072a90fb604cfa54ccOc6b396bbe9f8 
62cb814602e0bfd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

| N G O L E serialNumber=7C9E48AC69F31 3DEECCD6E9EECEEA5S7A822C9D8C 
CACD64DD1C5031B045E7C1F2, cn=JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
Date: 2023.11.03 17:51:15 +05'30' 


(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत : माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीकरीता अग्रेषित- 


१) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, हिंगोली. 

) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवडः 

) 

) 

) 


A 


CC WwW 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
श्री. संकेत भारत गायकवाड, मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्त यांच्यामार्फत). 
निवड नस्ती (परि-३). 


Co 
a 


& 
9 


